महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेअंतर्गत राबवावयाच्या प्रकल्पास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत:- 

मुंबई- नागपूर शिघ्रसंचार महामार्गावर (महाराष्ट्र 
समृध्दी महामार्ग) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळातर्फे 
जांबरगाव ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद येथे अग्रो 
लॉजिस्टीक पार्क उभारणी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.५०/१-स 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मे, २०२३. 
वाचा:- 
१) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची २९ बैठकीचे इतिवृत्त शासन पत्र 
.RKV/0920/ CRI8/498-A, दि.०५/०७/२०२१. 
२) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची 30 बैठकीचे इतिवृत्त शासन पत्र 
.RKV/9319/ ७1१४/१४-५, दि.०६/१०/२०२२. 
) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.११७, दि.३१/०१/२०२२. 
) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.१३०, दि.०२/०२/२०२२. 
५) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.१३४४, दि.१४/१०/२०२२. 
) 
) 


an 


महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. वखार २०२१/प्र.क्र.१०३/१-स, दि. २४/०२/२०२२. 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.मरावम/क/बांधकाम/६७२, दि.१३/०४/२०२३. 


८४) 


४] 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार मा.मुख्य 
सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २० सप्टेंबर, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मंजुरी समिती (SLSC) गठीत करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची २९ वी बैठक दि.१० मे, २०२१ रोजी पार पडली. या बैठकीमध्ये सन २०२१- 
२२ करिता. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत मुंबई - नागपूर समृध्दी महामार्गावर शेतीमाल 
साठवणूकीसाठी सदरहू समृध्दी महामार्गालगत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यानुषंगाने ६००० मे.टन साठवणूक 
क्षमतेची दोन गोदामे, १०,००० मे.टन क्षमतेचे सायलो, १४०० चौ.मीटर क्षेत्रफळाचे सामाईक सुविधा केंद्र, 
क्लिनिंग ग्रेडिंग यार्ड इत्यादी विकसित करण्याच्या प्रकल्पासाठी रु.२६.३९ कोटी एवढ्या प्रकल्प किंमतीस 
मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्प किंमतीपैकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत रु.१९.७० कोटी अनुदान मंजुर 
करण्यात आलेले असून उर्वरित रु.६.६९ कोटी वखार महामंडळाचा स्वहिस्सा असणार आहे. सदरच्या प्रकल्पास 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने मंजुरी दिली असल्याने संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली. 

उपरोक्त मंजुरी प्रमाणे वखार महामंडळाने ६००० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम, सामाईक सुविधा केंद्र 
इत्यादी प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिया राबवून बांधकामास सुरुवात झाली. परंतू स्टील मध्ये प्रचंड भाववाढ 
झाल्यामुळे १०,००० मे.टन सायलोच्या अंदाजपत्रकामध्ये वाढ झाली त्यामुळे सुधारीत प्रकल्पास मान्यतेसाठी ३० 
व्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आले. या बैठकीमध्ये सन २०२१-२२ करीता मुळ मंजुर प्रकल्पामध्ये वाढ होऊन 
एकूण प्रकल्पासाठी रु.३०.६२ कोटी एवढ्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्प किंमतीपैकी 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत रु.२२.९४ कोटी अनुदान मंजुर करण्यात आलेले आसून उर्वरित रु. ७.६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.१०/१-स 


कोटी वखार महामंडळाचा स्वहिस्सा असणार आहे. सदरच्या प्रकल्पास राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने 
मंजुरी दिली असल्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची विनंती वखार महामंडळाने संदर्भाधीन क्र.9 येथील 
पत्रान्वये केली आहे. तद्नुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या ३० 
व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य वखार 
महामंडळामार्फत मुंबई - नागपूर समृध्दी महामार्गावर होतीमाल साठवणुकीसाठी सदरहू महामार्गालगत पायाभूत 
सुविधा निर्माण करण्यासाठी जांबरगाव, ता.वैजापूर, जि.औरंगाबाद या समृध्दी केंद्रावर ६००० मे.टन साठवणूक 
क्षमतेची एकूण दोन गोदामे, १०००० मे.टन क्षमतेचे सायलो, १४०० चौ.मीटर क्षेत्रफळाचे सामाईक सुविधा केंद्र, 
क्लिनिंग व ग्रेडिंग यार्ड इ.सुविधा अँग्रो लॉजिस्टक पार्क अंतर्गत विकसित करण्यासाठी एकूण रु.३०.६२ 
कोटीच्या प्रकल्पास सन २०२१-२२ या वर्षासाठी मंजुरी दिली आहे. प्रस्तुत रु. ३०.६२ कोटीच्या प्रकल्प 
खर्चापैकी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या स्वनिधीतून रु.७.६८ कोटी व राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून 
रु.२२.९४ कोटी खर्च करण्यात येणार असून या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर अनुदान हे INTEGRATED SCHEME FOR ARICULTURE MARKETING यांच्या खर्च 
निकषांनुसार राहील. 
३. सदर कामाचा CSR/DSR व बाजार दरानुसार अंदाजित खर्च व अनुदान यातील फरकाची रक्‍कम 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ स्वत:च्या निधीतून भागवेल. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून प्राप्त 
झाल्यानुसार सदर प्रकल्पाच्या घटकनिहाय अनुदानाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 


अ. पुरक (घटक) | मुळ मुळ मंजुर ।म.रा.व.म. | gaRa रा.कृ.वि.  म.रा.व.म. 
क्र. मंजुर ।रा.कृ.वि.यो | हिस्सा प्रकल्प यो सुधारित 
प्रकल्प | सुधारित रु. कोटी रक्‍कम ।सुधारित हिस्सा 
रक्‍कम ।हिस्सारु. रु. कोटी | हिस्सारु. रु. कोटी 
रु.कोटे | कोटी कोटी 
ia सायलो १२.०० | ९.०० ३.०० १६.२४ 192.92 (४.०६ 
१०००० मे. टन 
२ | सामाईक ६.२५ ४.६८७५ १.५६ ६.२५ | ४.६८ १.५६ 
सुविधा केंद्र 
(CFC) 
३ ६००० मे. टन ६.०० ४.५० १.५० ६.०० ४.५० १.५० 
क्षमतेचे गोदाम 
बांधकाम 
४ | क्लिनिंग ग्रेडिंग iL | ०.७५ ०.२५ _ ०.७५ ०.२५ 
यार्ड पायाभूत 
सुविधेसह 
षु संगणक ०.४० ०.३० | ०.४० ०.३० णं 
सॉफ्टवेअर व 
उपकरणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.५०/१-स 


६ | लब इक्विपमेट 0.१० | Jo ०.०७५ ०.०२५ 0.१० | ,१० ०.०७ ०.०३ 
प्रशासकीय खर्च | ०.६३५० | ०.३८७५ ०.२५ ०.६३ ०.४६ ०.१८ 
एकुण रक्‍कम | 26.32 | १९.७० ६.६९ ३०.६२ । २२.९४ ७.६८ 

% हिस्सा | %I00 ।%७५ %२५ %१०० ।%७५ %२५ 


४. सायलो प्रकल्पाची निविदा प्रसिध्द करताना वाहतुक विभागाप्रमाणे 01०8 Variation Clause चा 
WATE करावा. 


५. सदर शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय मान्यतेनुषंगाने पुढील प्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
१) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने सदर सर्व कामाचे नियमांनुसार खर्चाचे अंदाजपत्रके व नकाशे तयार 
करून घेऊन नियमित पध्दतीनुसार कामास प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 
२) सदर प्रकल्प / योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम 
पाहील. संबंधीत यंत्रणांनी सदर प्रकल्प / योजना राबविताना त्यांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण आणि मुल्यमापन 
करणेबाबत आवश्‍यक तो समन्वय सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभाग / कृषि विभाग यांच्याशी ठेवावा. तसेच 
वेळोवेळी प्रकल्प अंमलबजावणी विषयक आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल पणन विभागास / कृषि विभागास 
सादर करावा. 
3) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी समिती गठीत करून प्रकल्पांच्या 
आर्थिक व भौतिक उदिष्टांचा आढावा घ्यावा. 
४) वरील प्रकल्प / योजनांची अंमलबजावणी संनियंत्रण व मुल्यमापन केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या 
निकषांनुसार अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांनी करावे. 
५) प्रस्तुत मंजुर प्रकल्प अंमळबजावणीनुषंगाने राज्यतरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या 
निर्देशाप्रमाणे आव्यक कार्यवाही करावी. 
६) या प्रकल्पाकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांच्या स्वाक्षरीने किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने कृषि व पणन विभागास सादर करावे. 
७) याबाबत सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले आदेश, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल, 
याबाबत योग्य ती दक्षता महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने घ्यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५३११३१९५०९३०२ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJ! DHAPATE 
G R | V A M B H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 

MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d0229719b5e889636956e39bfaedea 1 12e908c0e9a7e572d4190F 
a , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Number=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C4209459C3CF340720 

EA98FD1D95B19C9F65, cn=SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 

Dat )5'30' 

डॉ. सुग्रीव धपाटे 
(डा. व {UTC ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.१०/१-स 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री, सहकार व पणन, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, पणन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मा.विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
९. सहसचिव (पणन), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र (HAIR GAT व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
११. कक्ष अधिकारी, राकृवियो/१४ओ, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


